गृह विभागाच्या अधिपत्याखाळील महासंचालक 
(न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिनस्त न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवर उप संचाळक 
गट-अ (राजपत्रित) या पदावर सरळसेवेने नियुक्‍ती 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.एफएसएल-०४२३/प्र.क्र.५२/पोलळ-४ 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १६ मार्च, २०२४ 


संदर्भ :- ९. उपसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र..एचएमआर ११२२/प्र.क्र.५३/ 
२०२२/अटठ्ठाबीस, दि. २२.१२.२०२२ 
२. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. महासंचालक/गो/८७- 
८८/२०२३, दि. ०८.१२.२०२३ 

प्रस्तावना :- 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त संचालक, न्यायसहायक 
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उप संचालक, गट-अ (राजपत्रित) [६ व्या 
वेतन आयोगानुसार वेतन बँड रु. १५६००-३९१००, ग्रेड वेतन ६९००/-] व [सुधारित मॅट्रक्समधील ७ व्या 
वेतन आयोगानुसार वेतनस्तर 85-२४: ७१,१००-२,११,९००/-] या वेतनश्रेणीतील पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या उपरोक्‍त संदर्भ क्र. १ येथील दि.२२.१२.२०२२ च्या पत्रान्वये एकूण ०५ उमेदवारांची त्यांच्या 
गुणवत्ता क्रमांकानुसार नियुक्तीसाठी शासनास शिफारस करण्यात आलेली आहे. त्यानुषंगाने सदर ०५ पैकी 
०२ उमेदवारांना न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयातील उप संचालक, गट-अ (राजपत्रित) या 
पदावर सदर शासन निर्णयातील नमूद अटी व शर्तीनुसार सरळसेवेने तात्पुरती नियुक्‍ती देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन आदेश:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत उप संचालक, गट-अ (राजपत्रित) [६ व्या वेतन आयोगानुसार 
वेतन बँड रु. १५६००-३९१००, ग्रेड वेतन ६९००/-] व [सुधारित मॅट्रीक्समधील ७ व्या वेतन आयोगानुसार 
वेतनस्तर 85-२४: ७१,१००-२,११,९००/-] या वेतनश्रेणीतील पदावर संदर्भ क्र.१ येथील पत्रान्वये शिफारस 
करण्यात आलेल्या खालील ०२ उमेदवारांना सदर उमेदवारांच्या नावापुढे दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी 


पुढील नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून प्रयोगशाळानिहाय नियुक्‍ती देण्यात येत आहे:- 


eae Eee आयोगाने पदस्थापनेच्या 
क उमेदवारांचे नाव जात नियुक्तीसाठी । न्यायसहायक वैज्ञानिक 
ह प्रवर्ग | शिफारस केळेला | प्रयोगशाळेचे ठिकाण 
प्रवर्ग 
1९१ | २ ३ v ष्‌ द 
(खुला) Against open वैज्ञानिक 
१ 2 |x Female न्यायसहायक वेज्ञानक 
डॉ. खुदबुद्दीन बबन मुलाणी प्रयोगशाळा, मुंबई 
डॉ. संतोष राजाराम कोते = ae 
२ | 3 न्यायसहायक वैज्ञानिक 
थता) प्रयोगशाळा, मुंबई 


सदरहू नियुक्‍ती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे :- 


१) सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२८.०५.२०१८ च्या शासन निर्णयातील सूचनेप्रमाणे संबंधित 
उमेदवारांनी सदर आदेश प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजु होऊन अहवाल संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, 
विद्यानगरी, हंस भुग्रा मार्ग, कलिना, सांताक्रुझ (पू), मुंबई-४०००९८ यांच्याकडे पाठवावे. 

२) सदर शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या नियुक्‍तीच्या ठिकाणी रुजू होण्यासाठी उमेदवारांना 
प्रवासभत्ता अनुज्ञेय असणार नाही. 

३) सदरहू उमेदवार हे विहित कालावधीत नियुक्तीच्या ठिकाणी रुजु झाले तर त्यांची सेवाज्येष्ठता ही 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने निश्‍चित केलेल्या गुणवत्ता क्रमांकानुसार राहील. 

४) सदर उमेदवारांचा परिविक्षाधीन कालावधी हा नियुक्‍तीच्या पदावर रुजू झाल्याच्या तारखेपासून २ 
वर्षाचा राहील. सदर कालावधीत UAT धोरणानुसार शासकोय कामकाज करण्यास एखादा 
उमेदवार सक्षम नसल्याचे सिध्द झाल्यास अशा उमेदवाराची शासकोय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न 
देता समाप्त करण्यात येईल. 

५) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.२२.०६.२०२१ मध्ये Uae धोरणाबाबत नमूद 
केलेल्या अटी व शर्ती सदर उमेदवारांना लागू राहतील. 

६) शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रशिक्षण-२०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 
१९.०३.२००३ अन्वये संगणक हाताळणी /वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त मूळ प्रमाणपत्र 


नियुक्तीच्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या आत विभाग प्रमुखांकडे सादर करणे आवश्यक आहे. 


७) दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीत किंवा त्यानंतर शासनाने विहीत नियमानुसार बाढविलेला 


परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांची उप संचालक गट-अ (सामान्य 


राज्यसेवा) (राजपत्रित) या संवर्गात नियमित नेमणूक केली जाईल. 


८) सदर उमेदवार जर दोन वर्षाच्या कालावधीच्या आत किंवा वाढविलेल्या परिविक्षाधीन 


कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्रात करु शकले ae आणि/किंवा विहोत 
परीक्षा/चाचण्या उत्तीर्ण झाले नाहीत किंवा गैरवर्तणूकोबद्दल दोषी आढळले किंबा शासकोय सेवेत 


अभियोग्य नसतील तर अशा उमेदवाराची सेवा समाप्त करण्यात येईल. 


९) नियमाप्रमाणे सदर उमेदवारांना विहीत मराठी a हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागेल ब सदर 


परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास शासन नियमानुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. 


१०) उपरोक्‍त वर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील गट-ब 


संवर्गातील अधिकाऱ्यांना लागू असलेले अन्य सेवाविषयक नियम सदर उमेदवारांना लागू होतील. 


११) सदर उमेदवारांची पदस्थापना या शासन निर्णयात दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणीच करण्यात येईल, 


2. 


उमेदवारांची ओळख पटविण्यासाठी छायाचित्र असलेले आधारकार्ड, मोटार ड्रायव्हिंग लायसन्स 
अथवा अन्य वैध प्रमाणपत्रे यापैकी एकाच्या आधारे रुजू करुन घेण्याबाबतची दक्षता संचालक, 


न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी घ्यावी. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र २०२४०३१६१६१०३०५३२९ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


AI w 


fee 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार Ft ATA. 


Digitally signed by SUDHAKAR SHAHAJ! YADAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 
2.5.4.20=3e782c1 e59acd749fc48c69 1 d7a8c477d6ac39c19042 


04f442b52d728d48a67a, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S H AH AJ | Y A D AV serialNumber=A576ADA378C3E1DDFF427C2BC46B5A5C328C 
32EF80F7A475ABFA122778AAAD72, cn=SUDHAKAR SHAHAJI 
YADAV 
Date: 2024.03.16 16:40:39 +05'30" 


(सुधाकर यादव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (पत्राद्वारे) 

संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


६. उपसंचालक, प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,पुणे/कोल्हापूर/नाशिक/औरंगाबाद/ 
नांदेड/नागपूर/अमरावती. 
७. उपसंचालक, लघु न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा ठाणे/रत्नागिरी/सोलापूर/धुळे/चंद्रपूर. 
८. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/नागपूर. 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी/निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/सोलापूर/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती 
११. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या-१२/कार्या-१६ब),मंत्रालय,मुंबई. 
१२. सर्व संबंधित उमेदवार यांना, 
(संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय,मुंबई यांचे मार्फत) 
१३. निवडनस्ती , गृह विभाग/पोल-४ 


